संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, गट-अ या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०५१२/५७/प्र.क्र.१२३/पोल-४ 
२रा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२, 
तारीख: १४ जुले, २०१५ 
शासन आदेशा :- 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर कार्यरत 
असलेले डॉ. म. का. माळवे, हे नियत वयोमानुसार दि. ३१.५.२०१५ (म. नं) रोजी सेवानिवृत्त झाले असल्याने, या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दि. १ जुन २०१५ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत याव्दारे श्री. बा. ब. दौंडकर, 
सहसंचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सोपविण्यात येत 
आहे 

२. श्री. बा.ब.दौंडकर यांनी त्यांच्या सहसंचालक या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सांभाळून त्यांना 
सोपविण्यात आलेल्या संचाळक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
अतिरिक्त कार्यभाराच्या पदाची कर्तव्ये सांभाळावीत. 

३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७१४१७३१५२२३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Surendra Ambadas Deshmukh 


S 1 re n d fa A m b a d a ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Under Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Surendra Ambadas 


Deshmukh aaa 


(सु.अं.देशमुख) 
अवर सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. महासंचालक (न्यायीक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११. सहसंचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर/पुणे/ औरंगाबाद/ नाशिक 
/अमरावती/कोल्हापूर/नांदेड 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती/कोल्हापूर/नांदेड 
१४. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


Cc Av A -5 


